मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाने देणेबाबत 
समिती पुनर्गठित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३३९/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक-१९ जानेवारी, 2023 


वाचा :-१) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.एमव्हीआर-०१९२/सीआर२७४ 
(सी)/का.२(३)/जा.क्र.१४२५०, दि.२३.१२.२०२२ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०५.०५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाना देण्याबाबतच्या योजनेसंदर्भात धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी 


दि.०५.०५.२०२ रोजी उपरोक्‍त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


सदर समितीतील सदस्य परिवहन आयुक्‍त यांची बदली झाल्याने व इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 


होत असल्याने सदर समितीत सदस्यांच्या नावाऐवजी पदनामाचा समावेश करुन समिती पुनर्गठीत 


करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत 
केलेली समिती पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मॅक्सी कॅब वाहनांचा आढावा घेण्यासाठी दि.०५.०५.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाने देण्याबाबत समिती गठीत करण्यात आली होती. आता या शासन 


निर्णयान्वये मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाने देण्याबाबत धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी समिती 


खालीलप्रमाणे पुनर्गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पदनाम 
डि. श्री. रमानाथ झा (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) अध्यक्ष 
२ | परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
३ | उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन सदस्य 
महामंडळ 
४ | अपर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
५ | परिवहन उपायुक्त (अंमल-२) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य, सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३३९/परि-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११९१२३२३७२२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhikan Onkar 
Thakur 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उप मुख्यमंत्री याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व मा.मंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


o~ 


4 


£33) 


मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


S 


(३ 


vo 


qo) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) श्री. रमानाथ झा (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

१४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. 

१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६) अपर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७) परिवहन उपायुक्‍त (अंमल-२) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) महाळेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१९) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

२०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२१) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१. 

२२) वित्त विभाग (सेवा-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२३) गृह विभाग (बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

२४) निवडनस्ती/परि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


